पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड 
यांच्या आस्थापनेवर "अपर पोलीस 
आयुक्त" श्रेणीतील एक व "पोलीस 
उप आयुक्त" श्रेणीतील दोन पदे, 
अशी एकूण तीन पदे निर्माण 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०८२१/प्र.क्र.५१/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : २८ जून, २०२३. 


Lo! 

rail 

—| 
I 


१) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.पीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३,दि.२८/०५/२०१८. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/पोउपआ 3 
पदे-पिंपरी चिंचवड/२२४/२०१८,दि.१५/०३/२०२१ . 

३) उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.०६/०३/२०२३ रोजी पार पडलेल्या सन २०२३ मधील 
बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) मा. मंत्रिमंडळाची दिनांक २८ जून, २०२३ रोजी झालेली बैठक. 


प्रस्तावना :- 

गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२८/०५/२०१८ च्या निर्णयाव्दारे पोळीस आयुक्‍त, पुणे हहर 
आणि पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन पोलीस आयुक्त,पिंपरी-चिंचवड 
निर्माण करण्यात आळे आहे. या झासन निर्णयाव्दारे पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड साठी अपर 
पोळीस आयुक्‍ताचे १ पद व पोलीस उप आयुक्तांची ३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
२. परंतु पिंपरी चिंचवड शहरात गुन्ह्यांत होणारी वाढ लक्षात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी १-अपर पोलीस आयुक्‍त व २-पोलीस उप आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची 
अशी अतिरिक्‍त एकूण ३ पदे निर्माण करणेबाबतची शिफारस पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 
संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्राव्दारे शासनास केली आहे. 
३. त्यानुषंगाने उक्त संदर्भ क्र.३ येथील दि.०६/०३/२०२३ रोजी मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाळी पार पडलेल्या उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीच्या 
इतिवृत्तानुसार समितीने दिलेली मान्यता तसेच संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक २८/०६/२०२३ रोजी 
मंत्रिमंडळ बैठकीत दिलेली मान्यता विचारात घेऊन, शासनाने याप्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड यांच्या आस्थापनेवर "अपर पोलीस आयुक्‍त" यांचे ०१ व 
"पोलीस उप आयुक्‍त" यांची ०२ अशी एकूण तीन पदे निर्माण करण्यास खालीलप्रमाणे तक्‍ता-अ 
नुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०८२१/प्र.क्र.५१/पोल-३ 


अ) नवीन निर्माण करावयाच्या ०३ पदांचा तप्रील खालीलप्रमाणे आहेत. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
ण अपर पोलीस आयुक्‍त 5-२९:१३११००- ०१ 
२१६६०० 
२ | पोलीस उप आयुक्त 5-२३:६७७००- ०२ 
२०८७9०० 
एकूण नियमित पदे ०३ 


२. उक्त "तक्‍्ता-अ" येथील नमूद एकूण ०३ पदासांठी येणारा रू.७४,७९,३४०/-(रु. चौ-याहत्तर 


लाख Vala हजार तीनशे चाळीस फक्त) इतका वार्षिक आवर्ती खर्च व रू.५५,५४,२८८/- 


(अक्षरी रूपये पंच्चावन्न लाख चौपन्न हजार दोनशऱे अठ्ठयाऐंशी) एवढा अनावर्ती खर्च मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. BT ae निर्णयमा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०६/०३/२०२३ रोजी झालेल्या 


उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच दि.२८/०६/२०२३ रोजी मा. मंत्रिमंडळ 


बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८१९०२१८६२२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KAT AS ARJUN ४५४४४ se 


प्रत, 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


GAIKWAD 
(कैलास गायकवाड) 


2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a89474e7b98a708cc03 
b46cd241a604d42bb, ICode=400032, 
mber=47D160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE938 
93BE65A27853145A4C04D865CD, KAILAS ARJUN GAIKWAD 
3.06.28 19:04:05 +05'30 


Bas 
1 1: 


सह सचिव, गृह विभाग 


१ 
२. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड आयुक्तालय, पुणे. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई 

११. सह सचिव(पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१२. अवर सचिव(पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१४. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 


१५. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


